गट-ब (अराजपत्रित, गट क, गट-ड मधील 
पदांवर सरळसेवेने, पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने 
करावयाच्या नेमणुका/पदस्थापनेच्या प्रकरणी 
निर्णय घेण्यासाठी “नियुक्ती प्राधिकारी” घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र -२०२२/प्र.क्र. २७/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा -सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२९०/कार्या-१२, 
दि.१९/११/२०१६. 


प्रस्तावना- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात त्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूक/ 
पदस्थापना करतांना संबंधीत प्रकरणे कोणत्या स्तरापर्यन्त सादर करावी व कोणत्या स्तरावर अंतिम 
निर्णय घ्यावेत याबाबत प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे अशा सूचना वाचा येथील 
शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयासाठी मंजूर आकृतिबंधातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि 
गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका / पदस्थापना यासाठी 
नियुक्ती प्राधिकारी घोषित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


इतर मागास बहुजन कल्याण या प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-ब (अराजपत्रित) 
तसेच गट-क आणि गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नेमणूका/ 
पदस्थापना करतांना संबंधीत प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी खालील प्रमाणे “नियुक्‍ती प्राधिकारी” 
घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदे नियुक्ती प्राधिकारी 
| गट-ब (अराजपत्रित), गट- क आणि | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
गट-ड मधील पदे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र -२०२२/प्र.क्र. २७/आस्थापना-२ 


२. वरील नियुक्ती प्राधिकारी हे सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या नेमणूका / 
पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी असतील. मात्र बदली 
करण्यासंदर्भात बदली अधिनियमान्वये घोषित केलेले सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय घेतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१११४१७२९५६२७३४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KISHOR ANANDRAO FULZELE 
IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


४: 

Kl S H O R A N A N D RAO BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
25.4.20=1943ef2dcbb6056b2cde1b40938cb965046d201¢95d34 
81b7d025cdf61d623cb, 
serialNumber=694B6E1A7216778D77DE53247F4CB565CFE21FO 

F U LZ E LE 250C1211A03A9072F0D671FDD, cn=KISHOR ANANDRAO 


Date: 2022.11.23 12:44:10 +05'30' 


(किशोर आ. फुलझेले) 
कक्ष अधिकारी 


प्रत, 

१. मा.मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-१२, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व सह / उप सचिव / अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


